महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१८/प्र.क्र.२९७/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: २५ जुले,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक 
२९ फेब्रुवारी, २०१६. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीकरीता खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. 
या नियुक्‍्या सन २०१० मध्ये स्वतंत्र निवड मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ“या 
पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


BNA आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१८/प्र.क्र.२९७/सेवा->३ 


अ.क्र. नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील रुजू | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन .अ.पदावरील 
दिनांक कालावधी कालावधी पुढे | सेवा नियमितपणे 
समाप्त केल्याचा | ढकलल्याची | पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक कारणे दिनांक 
| a | 2 3 | lk 4 & | le 
णि डॉ.गीता शांकरराव | प्रा आ केद्र आसेगांव | दि.१२.०१.२०११ दि.११.०१.२०१३ | निरंक दि.१२.०१.२०१३ 
बोर्ड जि.अकोला 
२ डॉ. संजय बापुराव | प्रा आ केंद्र खडसंगी | दि.२५.०१.२०११ दि.२४.०१.२०१३ | निरंक दि.२५.०१.२०१३ 
आसुटकर जि.चंद्रपुर 
3 डॉ अमित माणिकराव | प्रा आ केंद्र वडनेर | दि.२८.०२.२०११ दि.२०.०३.२०१३ | २१दिवसरजा । दि.२१.०३.२०१३ 
पाटील खाकुर्डी जि.नाशिक 
४ डा.संदीप हनमंतराव | ग्रामिण रूग्णालय | दि.१७.०१.२०११ दि.१६.०२.२०१३ | ३१ दिवसरजा । दि.१७.०२.२०१३ 
दरबस्तवार मंगळूरपीर जि.वाशिम 
4 डॉ.सोनाळी खेमचंद | प्रा आ केंद्र फुलंब्री | दि.१८.०२.२०११ दि.१७.०२.२०१३ | निरंक दि.१८.०२.२०१३ 
सरोदे जि.औरंगाबाद 
& डॉ.दिनेठा& पांडुरंग | प्रा आ केंद्र सोमनाळा | दि.०१.०२.२०११ दि.३१.०१.२०१३ | निरंक दि.०१.०२.२०१३ 
चकोले जि.नागपूर 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ.., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


सदर शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी- 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२४११११०६६४१७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Varsha 
Munjaji 
Bharose 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Labour Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 
20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
d85325223aceef69d02bd455b7ca69724916 
23e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 

Date: 2018.07.25 17:36:20 +05'30' 


(व. मुं. भरोसे) 


उप सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 


२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१८/प्र.क्र.२९७/सेवा->३ 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
आयुक्त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
७. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (अकोला, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद ) 
९. जिल्हा शल्य चिकित्सक (अकोला, चंद्रपूर, नाशिक,वाशिम,औरंगाबाद व नागपूर) 
१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (अकोला, चंद्रपूर, नाशिक,वाशिम, 
औरंगाबाद व नागपूर) 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी (अकोला, चंद्रपूर, नाशिक,वाशिम, औरंगाबाद व नागपूर) 
१२. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१३. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


